राज्यसेवा मुख्य परीक्षा-२०१८ अन्वये 
शिफारसप्राप्त ठरलेल्या व एकत्रित 
परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-६ अंतर्गत 
प्रशिक्षण पुर्ण केलेल्या उद्योग उप संचालक (तां) 
(गट-अ) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांना नियमित 
पदस्थापना देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : टिआरएन-२०२०/५९/प्र.क्र.१७/उद्योग-३ 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 


विस्तारित इमारत, खोली क्रमांक १२७ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १५ जून, २०२२ 


वाचा - १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.टिआरएन- 
२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१२-अ, दि.२०.१.२०१४ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यालयीन आदेशा क्र.टिआरएन- 
२०१९/प्र.क्र.३०/सीपीटीपी-अ दि.०७.०१.२०२० 
३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्रमांक: एसआरव्ही- 
२०२०/प्र.क्र.४९/कार्या-१२, दि.१४.०७.२०२१ 
४) सामान्य प्रशासन विभाग पत्र क्र.टिआरएन-२०२१/प्र.क्र.२६/सीपीटीपी- 
अ, दिनांक ०३ मार्च, २०२२ 


शासन आदेठा : 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्यसेवा परीक्षा-२०१८ अन्वये उद्योग संचालनालयाच्या 


आस्थापनेवरील उद्योग उप संचालक (तां) गट-अ (वेतनश्रेणी एस-२०:५६१००-१७७५००) या संवर्गात 
शिफारशीसाठी पात्र ठरलेल्या व सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन 


निर्णयान्वये एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण धोरणांतर्गत (सीपीटीपी-६) अंतर्गत प्रशिक्षण पुर्ण करुन 
संदर्भ क्रमांक ४ येथील पत्रान्वये या विभागाकडे विभागीय संवर्ग वाटप करण्यासाठी पाठविण्यात 
आलेल्या अधिकाऱ्यांना खालील परिच्छेद-२ मध्ये नमुद अटींच्या अधीन राहून त्यांच्या नावासमोर 


स्तंभ क्रमांक ३ येथे नमुद ठिकाणी नियमित नियुक्ती देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. कर्मचाऱ्यांचे नांव पदस्थापनेचे ठिकाण शेरा 
a 2 3 1 छे 
Ea श्री.अमोल उत्तमराव इंगळे जिल्हा उद्योग केद्र, नांदेड रिक्‍त पदी 
२ | श्री. दिपक बाळासाहेब जाधव मुख्यालय, मुंबई रिक्‍त पदी 


शासन Beal HATH: टिआरएन-२०२०/५९/प्र.क्र.१७/उद्योग-३ 


2. 


as 


उपरोक्त तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहील. 

अ) सदर area संबंधित अधिकाऱ्यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्रमांक २ 
येथील कार्यालयीन आदेशातील अटींच्या पुर्ततेच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत 
आहेत. 

ब) उपरोक्त अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी संपुष्टात आणण्याचे आदेश सामान्य 
प्रशासन विभागामार्फत स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे संदर्भ 
क्रमांक ४ अन्वये निश्चित केलेली ज्येष्ठता यादी ही अधिकाऱ्यांनी परिविक्षा काळावधी 
समाधानकारकरित्या पूर्ण करण्याच्या अधीन आहे. 


विकास आयुक्‍त (उद्योग) यांनी सदर उद्योग उप संचालक (तां) गट-अ यांना पदस्थापनेच्या 


ठिकाणी रुजू करुन घेण्याच्या दृष्टीने आवश्‍यक कार्यवाही तातडीने करावी, त्याबाबतचा कार्यपालन 


अहवाल शासनास सादर करावा. 


8. 


सदर झासन Bea महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला अयून त्याचा संकेताक २०२२०६१६१११५५६६११० असा आहे. सदर 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


प्र्त 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
DR. SHRIKANT मध त ची 


DN: c=IN, o=Government 0101517 
ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, postalCode=400032, 


LAXAMANRAO 1 
2.5.4.20=feb24b5f5d1512bb47f7baeSad 1db4953358cd43c999bdfO 


814c6bb78364d50a, cn=DR. SHRIKANT LAXAMANRAO 


PULKUNDWAR nasi 
Date: 2022.06.16 11:18:32 +05'30' 


(डॉ.श्री.ल. पुलकुंडवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई 


१. मा.मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव 

२. मा.राज्यमंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव 

३. अपर मुख्य सचिव (उद्योग) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक 

४. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (*पत्राने) 

५. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (१२/१६-ब), मंत्रालय, मुंबई. 

६. महालेखापाल, (लेखा अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
७. सर्व उद्योग सहसंचालक, विभागीय कार्यालय 

८. संबधित महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१०.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी 

११.संबधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१२.संबंधित सर्व उद्योग उप संचालक (तां) गट-अ (उद्योग संचालनालयामार्फत) 
१३.निवडनस्ती (उद्योग-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


